अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील “अपर संचालक, 
गट - अ” संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१९ (दिनांक 
१.०१.२०१८ ते दिनांक ३१.१२.२०१८) रोजीची 
तात्पुरती ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: ज्येष्ठसू-११२२/प्र.क्र. ८२/का.१४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : - ०३ ऑक्टोबर, २०२२. 


संदर्भ:- सामान्य प्रशासन विभागाचे , शासन निर्णय क्रमांक एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दिनांक २१/१०/२०११. 


शासन परिपत्रक 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधिन शासन निर्णयातील तरतुदी विचारात घेता, अर्थ व 
सांख्यिकी संचालनालयातील “अपर संचालक, गट - अ” संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१९ (दिनांक 
०१/०१/२०१८ ते दिनांक ३१/१२/२०१८ या कालावधीची) रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची सोबतच्या 


“परिशिष्ट-अ” मध्ये प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


२. अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील “अपर संचालक, गट - अ " संवर्गाची सदरील तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 


पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे: 


(१ ज्येष्ठतासूची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची मान्यता मिळण्याच्या अधिन राहून प्रसिध्द करण्यात येत 
आहे. 

(२) ज्येष्ठतासूचीतील अधिकाऱ्यांच्या नावासमोर नमूद केलेला ज्येष्ठतेचा दिनांक हा शासन अधिसूचना 
सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एसआरव्ही-१०७६/बारा, दिनांक २१ जून, १९८२ नुसार फक्त “अपर 
संचालक, गट - a या संवर्गातील ज्येष्ठता निश्चित करण्यासाठी ग्राह्य धरण्यात येईल. 
(३) ज्येष्ठतासूची मा. उच्च न्यायालय याचिका क्रमांक २७९७/२०१५ वर दिलेल्या निर्णयाविरोधात मा.सर्वोच्च 
न्यायालयात दाखल विशेष अनुमती याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ वरील अंतिम न्यायनिर्णयाच्या अंतिम 


निकालाच्या अधिन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


३. अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील “अपर संचालक, गट - अ” या संवर्गातील पदावर तात्पुरती पदोन्नती 


दिलेल्या अधिकाऱ्यांची नांवे समाविष्ट असून, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेनंतर त्यांची 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठसू-११२२/प्र.क्र. ८२/का.१४२७ 
पदोन्नती नियमित करण्यात येईल व त्या दिनांकापासून त्यांच्या नावाचा SATA "अपर संचालक, गट - 
अ" या संवर्गातील पदावर ज्येष्ठतासूचीमध्ये योग्य त्या स्थानी समावेश करण्यात येईल. 
४. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी 
सदर परिपत्रक व सोबतची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणावी व 
तसे कळविल्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी घेतलेली प्रत अभिलेखात ठेवावी. तसेच सदर 
ज्येष्ठतासूचीसंदर्भातील आक्षेप/ त्रुटी याबाबत संबंधितांनी तात्काळ निवेदन सादर करावे. त्याप्रमाणे 
प्रापत झालेल्या निवेदनातील वस्तुस्थिती संबंधितांच्या उपलब्ध अभिलेख्यांवरुन तपासून सविस्तर 
अभिप्रायांसह निवेदने शासनास यथाशीघ्र (पंधरा दिवसात) पाठवावीत. याबाबत आक्षेप / माहिती प्राप्त न 
झाल्यास ज्येष्ठतासूचीबाबत कोणताही आक्षेप नसल्याचे गृहित धरुन पुढील उचित कार्यवाही करण्यात 


येईल. 


टु. महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर शासन 


परिपत्रक उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक २०२२१००३१७४६५६३८१६ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAKASH BABANRAO GHADGE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

B B N R 0 2.5.4.20-290259९8790960801९000115221%195807९36531093 

A \ A \ A \ idonym=9BF6D0531D2000AFE3030D6B121929E620415491, 

serialNumber=77E1EBA3AEC9A0675410DB6FA1A645387767 18932 

G H A DG E 2F02B94733DEF91397C59A0, cn=PRAKASH BABANRAO GHADGE 
Date: 2022.10.03 17:52:04 405'30' 

(प्र.ब.घाडगे) 
सोबत:- परिशिष्ट- “अ” अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 
जली = . 


प्रत: 


१) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 
यांना विनंती करण्यात येते की, सदर परिपत्रक त्यासोबतच्या परिशिष्ट-अ सह अर्थ व 
सांख्यिकी संचालनालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावे. 
२) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठसू-१९२२/प्र.क्र.८२/का.९४२७, दिनांक ३/१०/२०२२ सोबतचे "परिशिष्ट — अ” 
TA व सांख्यिकी संचालनालयाच्या "अपर संचाळक, गट-अ" संवगातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १/९/२०१९ (दिनांक ०१/०१/२०१८ ते दिनांक ३१/१२/२०१८) रोजीची तात्पुरती 


ज्येष्ठतासूची 
या ज्येष्ठता निश्‍चित 
ज्येष्ठता Hie Binds ies लय कक संवर्गातील सेवेच्या | करण्यासाठी सेवानिवृत्तीचा 
; ऱ्याचे नांव जातीचा प्रवर्ग | प्रवेशाचा । जन्मदिनांक meee | Sea ae =. शेरा 
क्रमांक की प्रारंभाचा दिनांक | स्थानापन्नता सुरू दिनांक 
झाल्याचा दिनांक 
दीन, ७ ||... "के... oe १० 


१/१/२०१८ ३१/१२/२०१८ 


4 प - पदोन्नती 


